मुख्यमंत्री सचिवालय व माहिती जनसंपर्क 
महासंचालनालय स्तरावरील समाज 
माध्यमाच्या कामासाठी बाह्यसंस्थेची नियुक्‍ती 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मावज-२०२० /प्र.क्र.१४२/कार्या.३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च,२०२१ 


वाचा :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.मावज-२०२०/प्र.क्र.१४२/३४ दि.२०.०७.२०२० 
२. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे पत्र क्र.मावजसं/सो.मि./२०२०-२१/९ 
दि. ३०.०३.२०२१ 


राज्य शासनाचे ळोकाभिमुख निर्णय, उपक्रम, योजना शासकीय धोरणे आदींची माहिती 
जनसामान्यांपर्यंत पोहचविणे व राज्यातील जनतेला मुख्यमंत्री सचिवालयाशी थेट संपर्क साधता 
यावा यासाठी व्टिटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ब्लॉग, वेबसाईट आदी समाज माध्यमांतील 
फ्लॅटफार्मभचा उपयोग करुन चित्र, व्हिडीओ, अँनिमेशन आदी प्रभावी माध्यमांच्या कामासाठी 
महासंचालनालयाच्या स्तरावर बाह्यसंस्थेची नियुक्ती करण्यास संदर्भाधीन क्र.१ च्या 
शासननिर्णयामध्ये मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर झासननिर्णयामधील अट क्र.४ मधे 
खालीलप्रमाणे भर घालण्यात येत आहे. 


“व खर्चाची एकूण वार्षिक मर्यादा रु.५ कोटी ९८ लाख एवढी राहील.” 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३३१२०४३२२८१०७ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ramkisan Narayanrao 


Musale 


(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
प्रत, 

०१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपरमुख्य सचिव 
०२. सर्वमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मावज-२०२० /प्र.क्र.१४२/कार्या.३४ 


०३. सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

०४. सर्वविधानपरिषद /विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
०५. सर्वविभागीय आयुक्त 

०६. सर्वजिल्हाधिकारी 

०७. महासंचालक,माहिती जनसंपर्क महासंचालनाल, मंत्रालय,मुंबई Yoo ०३२. 
०८. मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय,मुंबई 

०९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर 

१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र१/२,मुंबई/नागपूर. 

११. संचालक (माहिती) (प्रशासन),माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१२. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४. उपसंचालक(लेखा),माहिती जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१५. Seaton ated जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१६. संबंधित संस्था (माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत) 

१७. कक्ष अधिकारी, कार्या १४४३, नियोजन विभाग 

१८. कक्ष अधिकारी, कार्या व्यय -४, वित्त विभाग 

१९.  निवडनस्ती/कार्या-३४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


